महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल दावा क्र.४/२००४ संदर्भात - 


संपुष्टात आणण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकसी-१३१९/प्र.क्र.३६/२०१९/सीमाप्र (का.३६) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ एप्रिल, २०२४ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र. मकसी-१००८/प्र.क्र.१२/३६, दि.२८/०४/२००८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दावा 
क्रमांक ४/२००४ चे कामकाज पहाण्यासाठी नेमलेल्या वकीलांच्या पॅनलमध्ये अँड.राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ 
वकील, यांची विशेष समुपदेशी म्हणून विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र ३२३/ई-शाखा, दिनांक ४/४/२००८ च्या 
पत्रांन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली असून या विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २८/०४/२००८ च्या शासन 
आदेशान्वये त्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने व्यावसायिक फी मंजूर करण्यात आली आहे. तथापि, अँड.राजू 
रामचंद्रन यांनी यापुढे त्यांना प्रस्तुत दाव्याचे कामकाज पाहणे Ba नसल्याचे कळवून त्यांची नियुक्‍ती समाप्त 
करण्याबाबत कळविले आहे. तरी त्याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दावा 
क्रमांक ४/२००४ चे कामकाज पहाण्यासाठी नेमलेल्या वकीलांच्या पॅनलमध्ये अँड.राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ 
वकील यांची विशेष समुपदेशी म्हणून केलेली नियुक्‍ती संपुष्टात आणण्यात येत असून सदर दाव्याच्या 
कामकाजातून त्यांना मुक्‍त करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२५१५१९०५७६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA GOPALKRISHNA 6१॥९0//॥) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e18e8c2154c8ecbcf0edc1fcc5b3e74c50aa53537f32c40ea 
G O PA L KR | S H N A 2c1af9814e56681, postalCode=400032, st=Maharash' 

serialNumber=021D4BA37C61940F8B373F5BEB2D6B 

(CE3ADE3FD42291B9038E881, cn=RAJENDRA GOPALKRISHNA 


G A | KWA D Bae मत वितीती 15:32:06 +05'30° 
(रा. गो. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिळ, राजभवन, मुंबई -४०० ०३५. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
३. मा. समन्वयक मंत्री (सीमा प्रश्न) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२. 
४. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
६. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु. व र. व का.), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकसी-१३१९/प्र.क्र.३६/२०१९/सीमाप्र (का.३६) 


७. प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- ०३२. 

८. उप सचिव,कार्यासन-३६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

९. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

qo. अँड.शिवाजी जाधव, अँडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, "आदित्य व्हीला", ए-८०, सेक्टर-१४, नॉयडा-२०१३०१ 
११. अँड. राजू रामचंद्रन, वरिष्ठ समुपदेशी, ९७, लॉयर चेंबर्स,सुप्रिम कार्ट,टिळक मार्ग, नवी दिल्ली ११०००१. 
१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


